रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा 

पूरक मागणी - पावसाळी अधिवेशन - २०२२ 
पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी उर्वरित 
रुपये ९,२३,१०,७२३/- इतका निधी 
जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडे सुपूर्द 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- 

(१ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.२९९/नवि-१८, दिनांक 
२१/५/२०१८. 

(१ नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक पुरक-२०१८/प्र.क्र.१३८/नवि-४, दिनांक 
१८/८/२०१८. 

(३ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.२९९/नवि-१८, दिनांक 
२७/९/२०१८. 

(8) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८, दिनांक 
३/२/२०२१. 

(५ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८, दिनांक 
२४/३/२०२१. 

(६ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.२९९/नवि-१८, दिनांक 
०३/०३/२०२२. 


(७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, दिनांक २९/८/२०२२. 
(८) जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-१२/एमयुएन-५/कावि-०८/२०२२, दिनांक 
१६/०९/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक या तीर्थक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी, येथील ऐतिहासिक स्मारकांचा 
आणि परिसराचा विकास करण्यासाठी रुपये १५० कोटींच्या रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास 
शासनाने तत्वत: सहमती दिली आहे. त्यानुसार या आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यात करावयाच्या निश्चित 
केलेल्या रुपये ४९.२८ कोटी रक्कमेच्या कामांना वाचा क्रमांक १ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदरच्या कामांसाठी शासनाने वेळोवेळी रक्‍कम वितरीत केली आहे. यासाठी महाराष्ट्र 


विधानमंडळाच्या सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये रुपये २३.११ कोटी इतका निधी पुरक 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८ 
मागणीद्वारे उपलब्ध झाला आहे. या मंजूर अनुदानापैकी रुपये ९,२३,१०,७२३/- इतका निधी वितरीत 
करण्यास नियोजन विभाग व वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार रुपये ९,२३,१०,७२३/- 
(रुपये नऊ कोटी तेवीस लाख दहा हजार सातशे तेवीस फक्त) इतका निधी जिल्हाधिकारी, नागपूर 
यांच्याकडे सुपुर्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 
शासन निर्णय- 

रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या कामाचे समन्वयन तसेच संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी 
तसेच सदर आराखड्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारे सहाय्यक अनुदान संबंधीत अंमलबजावणी 
यंत्रणांना वितरीत करण्याची जबाबदारी वाचा क्रमांक १ अन्वये जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्यावर 
सोपविण्यात आली आहे. तसेच रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यातील एकूण रुपये 
४९.५८ कोटींच्या कामांना शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास 
आराखड्यांतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या कामांची प्रलंबित देयके तसेच कामाची निकड लक्षात घेऊन, 
जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी दिनांक १६/०९/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास निधी मागणीचा प्रस्ताव 
सादर केला होता. सदर बाब विचारात घेऊन, सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशात पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर झालेल्या रुपये २३.११ कोटी पैकी रुपये ९,२३,१०,७२३/- (रुपये नऊ कोटी तेवीस लाख दहा हजार 
सातशे तेवीस फक्त) इतका निधी उपलब्ध झाला असून सदर निधी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडे 
वितरीत करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी वाचा क्रमांक ८ अन्वये शासनास सादर केलेल्या 
प्रस्तावातील पुरातत्व विभागाकडील व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील प्रलंबित देयके योग्य प्रमाणात 
अदा करण्यासाठी रुपये ९,२३,१०,७२३/- इतक्या निधीचे वितरण संबंधीत यंत्रणांना करावे. 
२. सदरचा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक एफ-२, २२१७ नगर विकास, ०५-इतर शहरी विकास 
योजना, १९२-नगर परिषदांना सहाय्य, (००) (०१) रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतंर्गत तीर्थक्षेत्र विकास 
(कार्यक्रम) (२२१७ AY) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
३. शासन निर्णयातील वाचा क्रमांक १ येथील अटी शर्तीनुसार रुपये ९,२३,१०,७२३/- इतक्या 
करावयाच्या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली आहे, 


याची तसेच यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया नियमानुसार व योग्यरित्या राबविल्या आहेत याची खातरजमा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८ 

करावी. 

४. सदरचा निधी खर्च झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी तात्काळ शासनास उपयोगिता 
प्रमाणपत्र (॥॥२१॥०७॥ Certificate) सादर करावे. 

५. वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामधील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 

६. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, 
दिनांक २/४/२०१८ मधील विहित अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करावी. 

७. सदर निधी आहरित करुन वितरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

८. सदरचा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्याकडील अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ८०/का.१४४४, दिनांक १८/१०/२०२२ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्याकडील 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०१/व्यय-३, दिनांक ०२/११/२०२२ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११४१६३१०९१०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2022.11.14 17:48:29 +05'30' 


(अनिरुद्ध व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
नागपूर जिल्ह्यातील संबंधित संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव - वित्त विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग / नियोजन 
विभाग / वन विभाग / पर्यटन विभाग / सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.१७८/नवि-१८ 


& 
9. 
८ 
९ 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
qe. 
44. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
उप सचिव (नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, नागपूर 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प), नागपूर 

सहायक संचालक, नगररचना, नागपूर 

सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, नागपूर 

प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, नागपूर 


प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


भारतीय पुरातत्व विभाग, २ रा माळा, पुरातत्व भवन,बंगला नं.११, सेमिनार हिल्स, नागपूर 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपरिषद प्रशासन, नागपूर, जि.नागपूर 
मुख्याधिकारी, रामटेक नगरपरिषद, जि. नागपूर 


निवडनस्ती (नवि-१८). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


